महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 
२०१९_ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लळाभ योजना 
(राज्यस्तर)(कार्यक्रम) योजनेसाठी निधी वितरीत 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं- ०७२२/प्र.क्र. ९०/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. प्रोअयो ०६२२/प्र. क्र. ७२/२-स, 

दि २९.०७.२०२२. 

2) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचे पत्र क्र. कृषीपत-११/मजोफुशेकयो- 
प्रोअयो/ मागणी/१३१८/२०२२, दिनांक ०१.०८.२०२२. 

३) वित्त विभाग परिपत्रक क्र. पुरक-२०२२/प्र.क्र. ६६/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २९.०८.२०२२. 

४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. पुरक-१९२२/ प्र.क्र. २६/२०२२/ १७- 
स, दि ३०.०८.२०२२. 

५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. अर्थसं- ०७२२/प्र.क्र. ९०/२-स, 
दि १६.०९.२०२२. 

६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. अर्थसं- ०७२२/प्र.क्र. ९०/२-स, 
दि १८.१०.२०२२. 

७) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचे पत्र क्र. कृषीपत-११/मजोफुशेकयो- 
प्रो.अ./निधि मागणी/२०२२/२२१५, दिनांक २०.१२.२०२२. 

८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. अर्थसं- ०७२२/प्र.क्र. ९०/२-स, 
दि १७.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या 
शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या 
aH पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. Yo हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देणेबाबत संदर्भ क्र. १, 
दिनांक २९.०७.२०२२ अन्वये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ 
योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 
२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत 
प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४७००.०० कोटीच्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३, 
दिनांक २९.०८.२०२२ तसेच सहकार विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४, दिनांक ३०.०८.२०२२ च्या शा. नि. अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी रु. 2340.00 कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ५, दिनांक १६.०९.२०२२ 
रोजीच्या शा.नि. अन्वये, रु. ६५०.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ६, दिनांक १८.१०.२०२२ रोजीच्या शा.नि. 
अन्वये तसेच रु. ७००.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ८, दिनांक १७.०१.२०२३ रोजीच्या शा.नि. अन्वये 
वितरीत करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत उर्वरीत रक्‍कम रु. १०००.०० कोटी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- ०७२२/प्र.क्र. ९०/२-स 


शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु. १०००.०० कोटी (रु. हजार कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम महात्मा जोतिराव फुले 
शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ 
अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च मागणी क्रमांक व्ही-०२, २४३५-इतर कृषीविषयक कार्यक्रम ६०-इतर, १०१ शेतकऱ्यांसाठी 
कर्जमाफी योजना, (००)(०४) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर SH 
योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षाअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यात यावा. 
३. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (/०००४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सदर निधी 
आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल याची सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
दक्षता घ्यावी. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. 
४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १९/१४३१ दिनांक २७.०१.२०२३ अन्वये 
तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५४/२०२३/व्यय-२, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०७१३२३३९१५०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Shrikrushna 
Anandrao Wadekar 
(श्रीकृष्ण वाडेकर ) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रत, 

१ 

३ 

४ 


4 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१३/ व्यय-२), / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (कार्यासन 2-4). 


ष्ऱ्ट 


9 


£99) 
Se we See . कट, . जाळी... कीन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


